सन २०२३-२४ मध्ये अन्न आणि पोषण 
सुरक्षा अंतर्गत अन्नधान्य पिकांकरिता 
वार्षिक कृती आराखड्यास प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : अपोसु-२०२३/प्र.क्र.६८/४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: ०५ जुले, २०२३ 


१. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.३१/१७-अ, दि.१९/०४/२०१७ 
२. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-०९१९/प्र.क्र.२२१/१४-अ, दि.०४/११/२०२० 
३. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. साविव्य-२०२१/प्र.क्र. ४२/२-अ, दि.०२/०८/२०२१ 
४. केंद्र शासनाचे पत्र क्र. १३-१७/२०२३-२०(७-१२१८८१),दि.२१ फेब्रुवारी, २०२३ 
५. केंद्र शासनाचे पत्र क्र. १३-१७/२०२३-०७, दि.१४ एप्रिल, २०२३ 
६. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र No./NFSM/Extn-9/AAP23-28/F.No.09/23/92848, 
दि.०२ जून, 2023 
७. शासन पत्र क्र.३<४-०१२३/७.३.१३/१४-५, दि.३० मे, 2023 
८. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र जा.क्र. विप्र१/राअसुपोअ/वाकृआ/प्र.क्र.१/प्र.मान्यता/२३/२०६१४, 
दि.२० जून, २०२३ 
९. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र जा.क्र. विप्र-३/राअसुपोअ/कापूस/२१७१९/२३,दि.३० जून, २०२३ 


प्रस्तावना: 

केंद्र शासनाने अन्न आणि पोषण सुरक्षा अंतर्गत अन्नधान्य पिके (Food & Nutrition Security-Food 
grains) करिता सन 2022-23 चे प्रलंबित दायित्व हे वार्षिक कृती आराखड्यात अंतर्भूत करुन सन २०२३ -२४ 
करीता एकूण रु. २७४९५.७४५ लाखाचा केंद्र हिऱ्‌याचा नियतव्यय संदर्भाकिंत दि. २१ फेब्रुवारी, २०२३ च्या 
पत्रान्वये कळवून वार्षिक कृति आराखडे प्रस्तावित करण्याबाबत सूचित केले आहे. तसेच, केंद्र शासनाच्या 
संदर्भाकिंत दि. १४ एप्रिल, २०२३ च्या इतिवृत्तात मंजूर तरतुदीच्या १२५ %मर्यादेत वार्षिक कृती आराखडा 
राज्य स्तरीय मान्यता समितीच्या (SLSC) मान्यतेस सादर करणेबाबत नमूद केले आहे. त्यानुसार राष्ट्रीय अन्न 
सुरक्षा आणि पोषण अभियान करिता रु. ३३७३०.५९१ लाखाचा वार्षिक कृति आराखडा कृषि आयुक्तालयाच्या 
नियोजन शाखेमार्फत राज्य स्तरीय मान्यता समितीच्या (5150) मान्यतेस सादर करण्यात आला होता, त्यास 
मान्यता देण्यात आळेली आहे. तसेच सदर वार्षिक कृती आराखडा कृषि आयुक्तालयाने संदर्भाकिंत दि.०२ जून, 
२०२३ च्या पत्रान्वये केंद्र शासनास सादर केलेला आहे. 

त्यानुषंगाने कृषि आयुक्तालयाने संदर्भाकिंत दि.२० जून, 2023 च्या पत्रान्वये सादर केलेल्या अन्न आणि 
पोषण सुरक्षा अंतर्गत अन्नधान्य पिकांकरिता वार्षिक कृती आराखडयास सन २०२३-२४ करिता प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करण्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे - 
शासन निर्णयः 

१. सन २०२३-२४ करिता अन्न आणि पोषण सुरक्षा अंतर्गत अन्नधान्य पिकांकरिता एकूण ₹ ३३७३०.५९१ 
लाख (रुपये तीनशे सदोतीस कोटी तीस लाख एकोणसाठ हजार शांभर फक्त) निधीच्या वार्षिक कृती 
आराखडयास पुढीलप्रमाणे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अपोसु-२०२३/प्र.क्र.६८/४-ओ 


(रु. लाख) 
प्रलंबित प्रलंबित दायित्वासह SLSC ने मंजूर केलेला 
सन २०२२-२३ मधील प्रलंबित दायित्व सन २०२३-२४ साठी प्रस्तावीत कार्यक्रम न 9) 
अ.क्र पिके एकूण कार्यक्रम 
केद्र राज्य एकूण केंद्र राज्य एकूण केद्र राज्य एकूण 
| a | भात १०१.८१६ | ६७.८७७ | १६९.६९४ | ४२०.००० ] २८०.००० | ७००.००० | ५२१.८१६ | ३४७.८७७ | ८६९.६९४ 
२ | गहू ३६.१०५ | २४.०७० | ६०.१७५ | 903.082 ६८.७२८ १७१.८२० | १३९.१९७ ९२.७९८ २३१.९९५ 
३ | कडधान्य | १६९४.६२२ | ११२९.७४८ | २८२४.३७० | ७७५२.९१२ । ५१६८.६०८ | १२९२१.५२० | ९४४७.५३४ । ६२९८.३५६ | १५७४५.८९० 
भरडधान्य 
8 (मका) ६७.२९७ ४४.८६५ ११२.१६२ ३२४.००० २१६.००० ५४०.००० ३९१.२९७ २६०.८६५ ६५२.१६२ 
पौष्टिक Pare वि : ; 
५ ता १६०७.५६५ | १०७१.७१० | २६७९.२७६ | ७२००.००० | ४८००.००० | १२०००.००० | ८८०७.५६५ | ५८७१.७१० | १४६७९.२७६ 
भात पड 
क्षेत्रामध्ये 
कडधान्य 
६ | उत्पादन | २४९-१७४ | १७०.११६ | BRAVO | ६७५.७७१ | ४५० ५१४ | ११२६.२८५ | ९३०.९४५ | ६२०.६३० | १५५१.५७५ 
उत्पादन 
वाढ 
(TRFA) 
एकूण एकंदर ३७६२.५८० | २५०८.३८६ | ६२७०.९६६ | १६४७५.७७५ | १०९८३.८५० | २७४५९.६२५ | २०२३८.३५५ | १३४९२.२३६ | ३३७३०.५९१ 


२. केंद्र शासनाच्या Re-Vamped Guidelines मध्ये (अनुसूचित जातीसाठी १६.६० टक्के, अनुसूचित जमातीसाठी 
८.६० टकक्‍्केव सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी ७४.८०) नमूद केल्यानुसार सन २०२३-२४ मध्ये अन्न आणि पोषण सुरक्षा अंतर्गत 
अन्नधान्य पिकांकरिता एकूण रु.३३७३०.५९१ लाखाचा (केंद्र हिस्सा रु.२०२३८.३५५ व राज्य हिस्सा रु.१३४९२.२३६ 
लार) प्रवर्गनिहाय वार्षिक कृती आराखडा खालीलप्रमाणे आहे. 


(रु.लाख) 
अ. प्रवर्ग मागणी | केंद्र/ गि अर्थसंकल्पी | सन २०२२-२३ । सन २०२३-२४ | एकूण एकंदर 
क्र क्र राज्य य तरतूद चे प्रलंबित |। प्रस्तावित कृती कृती 
हिस्सा दायित्व आराखडा आराखडा 
हि यि 
| सर्वसाधारण | डी-०३ केंद्र । २४०१४६१४ | १२४००.०० 
हिस्सा ३१५५.१५६ १२३२३.८८० १५४७९.०३६ 
राज्य २४०१॥२३४ ८०००.०० 
ae 2903.83 ८२१५.९२० | 0398.34 
एकूण | -—- | २०४००.०० ५प२५८.५९३ २०५३९.८०० । २५७९८.३९३ 
२ | अनुसूचित | एन-०३ | केंद्र | २४०१४8१०५ | २८००.०० 
लागी तर्या ४२१.८६४ २७३४.९७९ | ३१५६.८४३ 
राज्य | २४०१8११४ | १५००.०० 
हिस्सा २८१.२४३ १८२३.३१९ | २१०४.५६२ 
एकूण | oo | $300,00 (903.9019 ४५५८.२९८ ५२६१.४०५ 
३ । अनुसूचित | टी-०५ केद्र | २४०१॥५५७ | १४१९.०० 
ae ae १८५.५६० १४१६.९१७ । १६०२.४७६ 
ee 0:10: १२३.७०६ ९४४.६११ १०६८.३१७ 
हिस्सा । | | 
एकृण | ---__| २३६७.०० | ३०९.२६६ २३६१.५२८ | २६७०.७९४ 
एकूण | केंद्र ---- 9&& 48.00 
e हिस्सा ३७६२.५८० १६४७५.७७५ | २०२३८.३५५ 
राज्य ae १०४४८.०० 
oo २५०८.३८६ । १०९८३.८५० | १३४९२.२३६ 
एकूण एकंदर |  ----___| २७०६७ .०० | ६२७०.९६६ | २७४५९.६२५ | ३३७३०.५९१ 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपोसु-२०२३/प्र.क्र.६८/४-ओ 

३. सदर वार्षिक कृती आराखडयामधील पिकनिहाय तसेच घटक / उपघटक निहाय मंजूर आर्थिक व भौतिक 
लक्षांकाचे विवरण सोबतच्या परिशिष्ट-१ ते ६ मध्ये नमूद केले आहे. सदर अभियानाची केंद्र व राज्याच्या ६०:४० 
आर्थिक सहभागाच्या प्रमाणात अंमलबजावणी करण्यात यावी. 

४. सदर अभियानाच्या अंमलबजावणीकरीता केंद्र व राज्य हिस्स्याचा निधी प्रवर्गनिहाय ६०:४० प्रमाणात 
वेळोवेळी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे आयुक्‍त (कृषि) यांना उपलब्ध करुन देण्यात येईल. सदर निधी केंद्र 
व राज्य हिस्स्याच्या पुढील लेखाशिर्षाखाळी सन २०२३-२४ करिता करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पीय 


तरतूदीतून खर्ची टाकण्यात यावा - 
प्रवर्ग केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा 
मागणी क्रमांक डी-३ मागणी क्रमांक डी-३ 
२४०१- पीक संवर्धन २४०१- पीक संवर्धन 
(००) (१०२) अन्नधान्य पिके (००) (१०२) अन्नधान्य पिके 
सर्वसाधारण (००) (२५) कृषि उन्नती योजना- राष्ट्रीय । (००) (३३) कृषि उन्नती योजना- राष्ट्रीय 
अन्न सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके अन्न सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके 
(केंद्र हिस्सा ६०%) (२४०१ ४६१४) | (राज्य हिस्सा ४०%) (२४०१ ॥२३४) 
(योजनांतर्गत) (दत्तमत) ३३, अर्थसहाय्य । (योजनांतर्गत) (दत्तमत) ३३, अर्थसहाय्य 
मागणी क्रमांक एन-३ मागणी क्रमांक एन-३ 
२४०१- पीक संवर्धन २४०१- पीक संवर्धन 
(००) (७८९) अनुसूचीत जाती उपयोजना । (००) (७८९) अनुसूचीत जाती उपयोजना 
(00) (०५) कृषि उन्नती योजना- राष्ट्रीय । (००) (०६) कृषि उन्नती योजना- राष्ट्रीय 
अनुसूचित जाती अन्न सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके अन्न सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके 
(केंद्र हिस्सा ६०%) अनुसूचित जाती | (राज्य हिस्सा ४०%) अनुसूचित जाती 
उपयोजना (२४०१ 8१०५), उपयोजना (२४०१ 8११४), 
३३, अर्थसहाय्य ३३, अर्थसहाय्य 
मागणी क्रमांक टी-५ मागणी क्रमांक टी-५ 
२४०१- पीक संवर्धन, २४०१- पीक संवर्धन, 
७९६-जनजाती क्षेत्रांतर्गत उपयोजना | ७९६-जनजाती क्षेत्रांतर्गत उपयोजना 
(पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना), (पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना), 
अनुसूचित जमाती । जनजाती क्षेत्राअंतर्गत उपयोजना, जनजाती क्षेत्राअंतर्गत उपयोजना, 
(09) (२१) कृषि उन्नती योजना- राष्ट्रीय | (09) (२२) कृषि उन्नती योजना- राष्ट्रीय 
अन्न सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके अन्न सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके 
(केंद्र हिस्सा ६०%) (2809 ॥५५७) (राज्य हिस्सा ४०%) (२४०१ AYEE) 
३३, अर्थसहाय्य ३३, अर्थसहाय्य 


४. केंद्र शासनाने संदर्भाकिंत दि.२३ मार्च, २०२१ च्या ज्ञापनाद्वारे PFMS प्रणालीच्या सुधारीत कार्यपध्दतीनुसार 


व संदर्भाकिंत दि.०२ ऑगस्ट, २०२१ च्या शासन निर्णयान्वये केंद्र पुरस्कृत योजनांचे निधी वितरण व विनियोग 
व्यवस्थापनासाठी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान अंतर्गत अन्नधान्य पिके ही योजना SNA मार्क करण्यात आली 
आहे. 

५. केंद्र शासनाने सदर अभियानातंर्गत विहित केल्याप्रमाणे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती तसेच महिला 
VAHL लाभार्थ्यांना सदर योजनेंतर्गत लाभ देण्यात यावा. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपोसु-२०२३/प्र.क्र.६८/४-ओ 

६. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने अन्न आणि पोषण सुरक्षा अंतर्गत अन्नधान्य पिकांकरिता राज्य शासनास सन २०२३- 
२४ करिता संदर्भाकिंत दि.२१ फेब्रुवारी, २०२३ व दि.१४ एप्रिल, २०२३ रोजीच्या पत्रान्वये दिलेल्या 
मान्यतेनुसार, तसेच चालू वर्षी अभियानाकरिता मंजूर केलेल्या कृती आराखड्यानुसार आणि वेळोवेळी केंद्रीय 
मंत्रालयाने दिलेल्या दिशानिर्देशानुसार सदर अभियानाची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक राहील, याबाबत 
संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी राज्यस्तरावरून अभियानाचे सनियंत्रण करावे, त्याचप्रमाणे अभियानाची 
प्रभावी अंमलबजावणी व सनियंत्रणाकरिता वेळोवेळी अधिनस्त कार्यालयांना निर्देशित करावे. 

७. अन्न आणि पोषण सुरक्षा अंतर्गत अन्नधान्य पिकांकरिता विविध घटकांतर्गत लाभार्थी होतकरी निवडतेवेळी 
अल्प व अत्यल्प भूधारक शोतकऱ्यांना वा सदर शेतकऱ्यांच्या गटांना प्राधान्य देण्यात यावे. तसेच, शेतकऱ्यांचे 
अर्ज मागवून पारदर्शक पद्धतीने लाभार्थ्याची निवड करावी. 

८. या अभियानातंर्गत विविध निविष्ठांच्या खरेदीसाठी (खते, औषधे, बियाणे, सिंचन साधने इ.) शासनाच्या 
प्रचलित धोरणानुसार थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खाती अनुदान जमा करण्यात (Direct Benefit Transfer) Ad. 
सदर निविष्ठांची खुल्या बाजारातून खरेदी करण्याचे स्वातंत्र्य लाभार्थ्याला राहील. तथापि, या अभियानातर्गत 
शासकीय संस्थांनी/ शासनाच्या सार्वजनिक उपक्रमांनी उत्पादित केलेल्या निविष्ठांचा पुरवठा करण्यात येत 
असल्यास संदर्भाकीत शासन निर्णय दि.१९/०४/२०१७ नुसार कार्यवाही करावी. 

९. कृषि विभागाच्या योजनांची महा-डीबीटी पोर्टलद्वारे अंमलबजावणी करण्याबाबत संदर्भांकीत शासन 
परिपत्रक दि.०४/११/२०२० नुसार कृषि यांत्रिकीकरण, सिंचन साधने व सुविधा, प्रमाणित बियाणे वितरण व 
पिक प्रात्यक्षिके याबाबींची अंमलबजावणी करावी. 

१०. संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिका-यांनी/तालुका कृषि अधिका-यांनी अभियानाकरीता लाभार्थींची 
निवड करून अभियानांतर्गत समाविष्ट कार्यक्रम राबविण्याच्या दृष्टीने लाभार्थ्यांची यादी तालुका स्तरावर 
संकलित करावी. सदर यादीमध्ये शेतक-यांचे नांव, गांव, सर्वे/गट क्रमांक या बाबींसह मोबाईल/दूरध्वनी 
क्रमांक बँक खाते क्रमांक, आधार क्रमांक इ. बाबतची माहितीचा अंतर्भाव असावा. त्याचप्रमाणे अभियानांतर्गत 
निवडण्यात आलेल्या लाभार्थांची यादी निधी प्राप्त झाल्यापासून १५ दिवसांमध्ये कृषि विभागाच्या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिका-यांची राहील. 

११. सदर लाभार्थांच्या यादीनुसार सर्व लाभार्थी शोतक-यांच्या होतावर हाती घेण्यात आलेल्या कार्यक्रमाची 
प्रत्यक्ष तपासणी त्या-त्या गावातील कृषि सहाय्यकांनी करावयाची असून, त्यांनी आपला अहवाल तालुका कृषि 
अधिका-यांमार्फत जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिका-यांना सादर करावयाचा आहे. त्याचप्रमाणे, कृषि सहाय्यकांचे 
अहवाल प्राप्त होताच सदर कार्यक्रमांतर्गत राबविण्यात आलेल्या कामांच्या पर्यवेक्षीय तपासणीचे उचित प्रमाण 
संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी मार्गदर्शक सूचनेमध्ये विहित करावे. 

१२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७०५१६१५५४७४०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


MAHENDRA ही 
SOPAN GHADGE : ae 


(महेंद्र घाडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


-O 


मा. मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्य मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 


A 


“८2 


oc 
Ra ee > ८ 


पृष्ठ 4 पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपोसु-२०२३/प्र.क्र.६८/४-ओ 
५) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१०) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, अकोला. 

११) संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 

१२) सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 

१३) सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 

१४) महालेखाकार ( स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई. 

१५) महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 
) 
) 
) 
) 
) 


Nn S&S O&M 


) 
) 
) 
) 


८“? 


१६) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 
१७) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

१८) सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

१९) वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई 
२०) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


सन २०२३-२४: अन्न आणि पोषण सुरक्षा अंतर्गत (भात) 


परिशिष्ट-१ 


(रु. लाख) 
अ.क्र तपशील अनुदानाचा दर परिमाण ome 
भौतिक आर्थिक 
सुधारित तंत्रज्ञानावर आधारित प्रात्यक्षिके 
आ श्री पद्धत ₹ ९००० प्रति हे. हँ १४५० १३०.५०० 
ब) ओळीत पुनर्लागवड ₹ ९००० प्रति हे. हे ४०० 3६.००० 
प क) यांत्रिकी पद्धतीने भात लागवड ₹ ९००० प्रति हे. हे ३४३ ३०.८७० 
ड) पीक पद्धतीवर आधारित पीक प्रात्यक्षिके 
(भात पिकानंतर कडधान्य- ₹ १५००० प्रति हे. हे ५५० ८२.५०० 
हरभरा/चवळी/राजमा/वाल) 
एकूण पिक प्रात्यक्षिके १ (अ) ते १ (ड) २७४३ २७९.८७० 
प्रमाणित बियाणे वितरण 
अ) अधिक उत्पादन देणारे वाण (१० वर्षाच्या | ₹ १००० प्रति faa. किंवा किमतीच्या ५०% जे 
fea 4 २८०० २८.००० 
वरील) कमी असेल ते 
रि ब) अधिक उत्पादन देणारे वाण (१० वर्षांच्या | ₹ २००० प्रति fea. किंवा किमतीच्या ५०% जे कवि. deus desis 
आतील) कमी असेल ते 
एकूण २ (अ ते २ (ब) ८४०० १४०.००० 
अ) एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन 
ओ सूक्ष्म मूलद्रव्ये तण नित वता विधीचा a हे ४३०० २१.५०० 
कमी असेल ते 
ब) एकात्मिक कीड व्यवस्थापन 
4 अ) पीक संरक्षण औषधे ape Miche कता तितच्या नटवर हे ९००० ४५.००० 
कमी असेल ते 
ब) तणनाशके ० neh eaerel io esas हे ७७०० ३८.५०० 
कमी असेल ते 
एकूण 3 (ओ ते ३ (बो २१००० १०५.००० 
फ्लेक्झी घटक 
अ) प्रभावी सिंचन साधने 
च ₹ १०००० किंवा किमतीच्या yo टक्के जे कमी र्‍ 
१) पप सच (as per SMAM norms) सख्या १५० १५.००० 
असेल ते 
५०% of cost Imtd toRs. ५०/-७७ meter of 
HDPE pipes. Rs.34/- per meter for PVC 
२) पाण्याच्या स्त्रोतापासून शेतापर्यंत पाणी | pipes and Rs. 20/- per meter for HDPE as ‘ 
वाहून नेण्यासाठी पाईप laminated woven lay flat tubes with pas ee 
maximum celling of Rs. 94000/- per 
farmer/beneficiary. 
| एकूण ¥ (अ) १८.१५० 
ब) पीक पद्धतीवर आधारित प्रशिक्षण ₹ १४००० प्रति संख्या १८२ २५.४८० 
क) स्थानिक पुढाकाराच्या बाबी 
१) FPO करिता गोदाम बांधकाम (२५०मे टन क्यो 
ia (Actual cost- 24.00 eae १. र 39208 किंवा प्रत्यक्ष खर्चाच्या 49 टक्के संख्या ie] 924.000 
जे कमी असेल ते 
on state PWD DSR) 
2) स्थानिक वाणांची लागवड (Market - led- 
extention) किंमतीच्या ५० टक्के ₹ ४५०० प्रति हे. हे. लि अलवर 
3) पीक संग्रहालय (Crop Cafeteria) ₹ १०००० प्रति हे. एकर २० २.००० 
एकूण ४ (क) १३१.५०० 
एकूण ४ (अ ते (क) १७५.१३० 
॥ एकूण -भात ७००.००० 
Il) सन २०२२-२३ चे प्रलंबित दायित्व १६९.६९४ 
एकूण एकंदर (1--11) ८६९.६९४ 
केंद्र हिस्सा (६०%) ५२१.८१६ 
राज्य हिस्सा (४०%) ३४७.८७८ 


अ.क्र. 


परिशिष्ट-२ 


सन २०२३-२४: अन्न आणि पोषण सुरक्षा अंतर्गत (गहू) 


तपशील 


सुधारित तंत्रज्ञानावर आधारित प्र 


अनुदानाचा दर 


(रु. लाख) 


मंजूर लक्षांक 


परिमाण 


भौतिक 


आर्थिक 


अ) सलग क्षेत्रावरील गट प्रात्यक्षिके 


₹ ९००० प्रति हे. 


ब) पाण्याचा ताण सहन करणाऱ्या/ 
बायोफोर्टीफाईड वाण 


₹ ९००० प्रति हे. 


क) पीक पद्धतीवर आधारित पीक 
प्रात्यक्षिके - 


सोयाबीन१मुगउडीद नंतर गहू 


₹ १५००० प्रति हे. 


एकूण पिक प्रात्यक्षिके १ (अ) ते १ (क) 


प्रमाणित बियाणे वितरण 


अ) अधिक उत्पादन देणारे वाण (१० 
वर्षाच्या वरील) 


₹ १००० प्रति कवि. किवा किमतीच्या ५०% जे कमी असेल 
ते 


ब) अधिक उत्पादन देणारे वाण (१० 
वर्षाच्या आतील) 


₹ २००० प्रति कवि. किवा किमतीच्या ५०% जे कमी असेल 
ते 


एकूण २ (आ) व २ (बो 


अ) एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन 


सूक्ष्म मूलद्रव्ये 


₹ Goo प्रति हे. किवा किमतीच्या yo टक्के जे कमी असेल 
ते 


ब) एकात्मिक कीड व्यवस्थापन 


i) पीक संरक्षण औषधे व जैविक घटक 


₹ ५०० प्रति हे. किवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल 
ते 


२००० 


ii) तणनाशके 


₹ ५०० प्रति हे. किवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल 
ते 


9354 


एकूण 3 (अ) व 3 (ब) 


५१५५ 


फ्लेक्झी घटक 


अ) प्रभावी सिंचन साधने 


१) पंप संच (as per SMAM norms) 


₹ १०००० किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते 


२) पाण्याच्या Barong शेतापर्यंत 
पाणी वाहून नेण्यासाठी पाईप 


५०% of cost Imtd toRs. ५०/-७७ meter of HDPE pipes. 
Rs.34/- per meter for PVC pipes and Rs. 20/- per meter 
for HDPE laminated woven lay flat tubes with maximum 


celling of Rs. 94000/- per farmer/beneficiary. 


एकूण ४अ 


ब) पीक पद्धतीवर आधारित प्रशिक्षण 


₹ १४००० प्रति 


क) स्थानिक पुढाकाराच्या बाबी- 


FPO करिता गोदाम बांधकाम (२५० मे 
टनक्षमता) (Actual cost- 25.00 
lakh based on state PWD DSR) 


₹ १२५०००० किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते 


२५.००० 


एकूण ४ (अ ते (क) 


४२.४२५ 


एकूण - गहू 


१७१.८२० 


Il) सन २०२२-२३ चे प्रलंबित दायित्व 


६०.१७५ 


एकूण एकंदर (1 + Il) 


केंद्र हिस्सा (६०%) 


२३१.९९५ 
१३९.१९७ 


राज्य हिस्सा (४०%) 


९२.७९८ 


परिशिष्ट-३ 


सन २०२३-२४: अन्न आणि पोषण सुरक्षा अंतर्गत (कडधान्य) 


(रु. लाख) 
अ.क्र तपशील अनुदानाचा दर परिमाण मंजूर लक्षांक 
भौतिक आर्थिक 
| सुधारित तंत्रज्ञानावर आधारित प्रात्यक्षिके 
अ) सलग गट प्रात्यक्षि 
१) तूर ₹ ९००० प्रति हे. ह ४४०० ३९६.००० 
२) मुग ₹ ९००० प्रति हे. हे. ३३०० २९७.००० 
३) उडीद ₹ ९००० प्रति हे. हे. ३३०० २९७.००० 
४) हरभरा ₹ ९००० प्रति हे हे ९००० ८१०.००० 
एकूण गट प्रात्यक्षि | हे. __|__२०००० १८००.००० 
ब) आंतरपीक प्रात्यक्षिके 
सोयाबीन + तूर ₹ ९००० प्रति हे. a १०००० ९००.००० 
क) पीक पद्धतीवर आधारित प्रात्यक्षिके 
१) मुग नंतर रबी ज्वारी ₹ १५००० प्रति हे. हे. ११०० १६५.००० 
2) मुग नंतर गहू ₹ १५००० प्रति हे. हे. ६३० ९४.५०० 
३) उडीद पिकानंतर रबी ज्वारी ₹ १५००० प्रति हे. हे. १६०० २४०.००० 
४) उडीद पिकानंतर गहू ₹ १५००० प्रति हे. हे. ६६० ९९.००० 
५) भात नंतर हरभरा ₹ १५००० प्रति हे. हे. ११०० १६५.००० 
६) बाजरी नंतर हरभरा ₹ १५००० प्रति हे. हे. १६०० २४०.००० 
एकूण पीक पद्धतीवर आधारित प्रात्यक्षिके हे. ६६९० १००३.५०० 
एकूण पीक प्रात्यक्षिके १अ) ते १ क) हे. ३६६९० ३७०३.५०० 
२ | अधिक उत्पादन देणाऱ्या वाणाचे बियाणे उत्पादन व वितरण 
अ) प्रमाणित बियाणे वितरण (१० वर्षाच्या आतील) 
१) तूर ₹ ५००० प्रति कवि. किंवा fea 4000,00 240,000 
२) मुग किमतीच्या ५०% जे कमी fear 400,00 24.000 
३)उडीद असेल ते fear 000,00 200,000 
४) हरभरा fea 20930.00 १००६.५०० 
एकूण२अ २९६३०.०० १४८१.५०० 
ब) प्रमाणित बियाणे वितरण (१० वर्षाच्या वरील) 
१) तूर ₹ २५०० प्रति fea, किंवा fea ४०००.०० १००.००० 
२) मुग किमतीच्या ५०% जे कमी fea 340,00 ८.७५० 
३)उडीद असेल ते क्विं १६००.०० 80,000 
४) हरभरा fea ८८६५.०० २२१.६२५ 
एकूण२ ब १४८१५.०० ३७०.३७५ 
एकूण२अते२ब ४४४४५.०० १८५१.८७५ 
क) बियाणे उत्पादनास सहाय्य (क्वि.)(१० वर्षाच्या आतील) 
१) तूर र्‌ ५००० Ute fed fog 4000.00 430,000 
2) मुग क्वि १२००.०० ६०.००० 
३) उडीद fea 800,00 २४५.००० 
8) हरभरा fea 2033.40 १०१६.८७५ 
एकूण२ क ३७०३७.५० १८५१.८७५ 
३ | ओ) एकात्मिक अन्नद्रव्ये व्यवस्थापन 
१) सूक्ष्म मूलद्रव्ये X Yoo प्रति हे किवा हे ६०००० 300,000 
किमतीच्या ५० टक्के जे 
कमी असेल ते 
2) जैविक खते ₹ ३०० प्रति हे. किवा ह. १३०००० ३९०.००० 
किमतीच्या ५० टक्के जे 
कमी असेल ते 
एकूण३अ १९०००० ६९०.००० 
ब) एकात्मिक कीड व्यवस्थापन 
१) पिक संरक्षण औषधे ₹ ५०० प्रति हे. किवा २११३७५ १०५६.८७५ 
२) तणनाशक किमतीच्या ५० टक्के जे : 
कमी असेल ते १००० १०५.००० 


एकूण३ ब २३२३७५ ११६१.८७५ 
एकूण३अतेब ४२२३७५ १८५१.८७५ 
फ्लेक्झी घटक 
&) सिंचन साधने व सुविधा 
(50% of cost Imtd to Rs. 
50/- per meter of HDPE 
pipes. Rs.35/- per meter 
co for PVC pipes and Rs. 
१) पाण्याच्या सत्रोतापासून शोतापर्यंत पाणी वाहून नेण्यासाठी पाईप | 20/- per meter for HDPE मीटर ८५०००० ४२५.००० 
laminated woven lay flat 
tubes with maximum 
celling of Rs. 15000/- 
per farmer/beneficiary. 
सचा ता ' ₹ १०००० किंवा किमतीच्या संख्या ७५०० ७५०.००० 
as per norms, टक्के 
रि ५० टक्के जे कमी असेल ते 
एकूण४ अ ११७५.००० 
ब) पीक पद्धतीवर आधारित प्रशिक्षण ₹ १४००० प्रति संख्या ९५० १३३.००० 
क) स्थानिक पुढाकाराच्या बाबी 
ss ह जं ₹ १२५०००० किवा प्रत्यक्ष 
7 T ik धकाम व Q षु टक्के . 
_ ee ie (2002 int क्षमता) ena खर्चाच्या ५० टक्के जे कमी संख्या ९० ११२५.००० 
cost- 25.00 la ased on state PWD DSR) असेल ते 
, = Yoooo00o0 किवा 
२ As साठी ee संच/ Cleaning & Grading Unit किमतीच्या ५० टक्के जे संख्या ay वढ 
t t Rs. 
(actual cost Rs akh) कमी असेल ते 
३) स्थानिक वाणांची लागवड (Market - led- extention) ₹ ७५०० प्रति हे. हे. ३३०० २४७.५०० 
₹ ४०० किवा किमतीच्या , 
४) बीज प्रक्रिया मोहीम (Actual cost Rs. 800) ae संख्या 30000 420,000 
५० टक्के जे कमी असेल ते 
₹ ८००० किवा किमतीच्या | 
५) शेतकरी गटासाठी बीज प्रक्रिया SA (मनुष्यचलित) ses संख्या १२०० .००० 
: Ce ५० टक्के जे कमी असेल ते १ 
६) घरगुती साठवणूक कोठी (५ क्विटल क्षमता, १०० % प्रति = 
अनुदानावर) ₹ २००० प्रति नग संख्या १९९८ ३९.९६० 
अनुदानावर) 
एकूण४क १७७८.४६० 
एकूण४अ ते४क) ३०८६.४६० 
इ) प्रकल्प व्यवस्थापन चमू व संकीर्ण 
) जिल्हा स्तर ३१ ४४९.५०० 
॥) राज्य स्तर २ ३८.५०० 
iii) GST 92% + सेवा कर + इतर ८७.९३५ 
एकूण ४ (इ) ५७५.९३५ 
एकूण ४ (अ ते ४ (इ) ३६६२.३९५ 
|) एकूण -कडधान्य १२९२१.५२० 
॥ सन २०२२-२३ चे प्रलंबित दायित्व २८२४.३७० 
एकूण एकंदर (1 + ll) १५७४५.८९० 
केंद्र हिस्सा ९४४७.५३४ 
(६०%) 
राज्य हिस्सा ६२९८.३५६ 


(४०%) 


परिशिष्ट-४ 
सन २०२३-२४: अन्न आणि पोषण सुरक्षा अंतर्गत भरडधान्य (मका) 
(रु. लाख) 


अ.क्र तपशील अनुदानाचा दर परिमाण ile 
ay 3 भौतिक | आर्थिक 


पिक प्रात्यक्षिके : मका 
अ) सुधारित तंत्रज्ञान आधारित पिक प्रात्यक्षिके रुपये. ६००० प्रती हेक्‍टर ३१८.००० 
ब) आंतरपिक प्रात्यवि 
१ मका तूर रुपये. ६००० प्रती हेक्‍टर 30,000 
2) मका + सोयाबी रुपये. ६००० प्रती हेक्‍टर ३०.००० 
एकूण आंतरपिक प्रात्याक्षिके ६०.००० 
एकूण १ (अ ते १ (ब) ३७८.००० 
प्रमाणित बियाणे वितरण 


किमतीच्या ५०% किवा 
रु. ३०००/ क्विटल मर्यादेत 
किमतीच्या ५०% किवा 
रु.१५००/ क्विंटल मर्यादेत 
किमतीच्या ५०% किंवा 
रु. १००००/ क्विटल मर्यादेत 


अ) अधिक उत्पादन देणारे वाण (१० वर्षाच्या आतील) १५.००० 


ब) अधिक उत्पादन देणारे वाण (१० वर्षाच्या वरील) ६.३०० 


क) संकरीत बियाणे - मका १४०.७०० 


एकूण २ (अ ते २ (क) १६२.००० 
|) एकूण भरडधान्य (मक) ५४०.००० 

Il) सन २०२२-२३ चे प्रलंबित दायित्व ११२.१६२ 

एकूण एकंदर (1 + Il) ६५२.१६२ 

केंद्र हिस्सा (go टक्के) | ३९१.२९७ 

राज्य हिस्सा (४० टक्के) | २६०.८६५ 


परिशिष्ट-५ 


सन २०२३-२४: अन्न आणि पोषण सुरक्षा अंतर्गत (पौष्टिक तृणधान्य) 


(रु. लाख) 
तपशील अनुदानाचा दर परिमाण मंजूर लक्षांक 
भौतिक आर्थिक 
सुधारित तंत्रज्ञानावर आधारित पिक प्रात्यक्षिके 
(१) ज्वारी (खरीप) रुपये ६०००/हेक्‍्टर हेक्‍टर १००० ६०.००० 
(9) ज्वारी (रब्बी) ५१२४० ३०७४.४०० 
(२) बाजरी ४५2027. २७२०:५०४ 
(३) नाचणी १०००० ६००.००० 
(8) वरई ११०० ६६.००० 
एकुण पिक प्रात्यक्षिके १०८८४० | ६५३०.४०० 
प्रमाणित बियाणे वितरण 
अ) संकरित बियाणे (१० वर्षाआतील अधिसूचित वाण) 
ख.ज्वारी किमतीच्या ५० % किवा रु.१००००प्रती क्विटल | 0.00 | ,00 0,000 
बाजरी fea mated | 0.00 | ,0O0 0,000 
एकूण | 9.00 | 00 0,000 
ब) सुधारित बियाणे (१० वर्षाआतील अधिसूचित वाण) 
(१ ज्वारी किमतीच्या ५० % किवा रु.३०००प्रती क्विटल | १५००० ४५०.००० 
(२) बाजरी fea Fated 2304 ६९.१५० 
(३) नाचणी रि ०.१५० 
एकूण १७३१० | ०१९.३०० 
(क) सुधारित बियाणे (१० वर्षावरील अधिसूचित वाण) रुपये १५०० प्रति क्विटल क्विटल | ९१०० १३६.५०० 
एकूण ९१०० १३६.५०० 
एकूण सुधारित बियाणे वितरण २६४१० ६५५.८०० 
एकूण बियाणे वितरण २६४१० ६५५.८०० 
प्रमाणित बियाणे उत्पादन 
(राज्यासाठी शिफारशीत असलेले Io वर्षाआतील अधिसूचित वाण) 
(१ ज्वारी रुपये ३००० प्रति क्विटल क्विटल | ४५००० १३५०.००० 
(२) बाजरी १२००० ३६०.००० 
(३) नाचणी १५० ४.५०० 
(४) वरई | 9 | ° 0,300 
एकूण बियाणे उत्पादन ५७१६० १७१४.८०० 
एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन (INM) 
(१) सूक्ष्म मूलद्रव्ये किमतीच्या ५०% किंवा रु. ५०० प्रती हेक्टर | हेक्‍टर ७२२० ३६.१०० 
मर्यादेत 
(२) जैविक खते किमतीच्या ५०% किवा रु. ३०० प्रती हेक्‍टर २५००० ७५.००० 
मर्यादेत 
एकूण एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन ३२२२० १११.१०० 
एकात्मिक कीड व्यवस्थापन (IPM) 
(१) तणनाशके किमतीच्या ५०% किवा रु. yoo प्रती हेक्टर | हेक्टर | २५००० १२५.००० 
मर्यादेत 
(२) पिक संरक्षण औषधे किमतीच्या ५०% किवा रु. yoo प्रती हेक्‍टर १९०००० ९५०.००० 
मर्यादेत 
एकूण कीड व्यवस्थापन (IPM) २१५००० | १०७५.००० 
एकूण एकात्मिक अन्नद्रव्य व कीड व्यवस्थापन ( INM & IPM) २४७२२० | ११८६.१०० 
फ्लेक्झी घटक 
ओ) स्थानिक पुढाकाराच्या बाबी 
१ घरगुती साठवणूक कोठी (५ क्विटल क्षमता, १०० % ₹ २००० प्रति नग संख्या ७५०० १५०.००० 
अनुदानावर) 
२ शेत तिथे पौष्टिक तृणधान्य मोहीम अंतर्गत बियाणे वितरण 
१) खरीप ज्वारी (२०० ग्रॅम / मिनिकीट) ₹ १५/मिनिकीट संख्या | ७२०००० १०८.००० 
२) रबी ज्वारी (२०० ग्रॅम / मिनिकीट) ₹ १५/मिनिकीट १८००००० २७०.००० 
३) बाजरी (१०० ग्रम / मिनिकीट) ₹ १५/मिनिकीट ९००००० १३५.००० 
४) नाचणी (१०० ग्रॅम / मिनिकीट) ₹ १५/मिनिकीट 3६०००० ५४.००० 
५) वरई (२०० ग्रॅम / मिनिकीट) ₹ २५/मिनिकीट १८०००० ४५.००० 
६) राळा (२०० ग्रॅम / मिनिकीट) ₹ २५/मिनिकीट १८०००० ४५.००० 


७ कोडो मिलेट (२०० ग्रॅम / मिनिकीट) ₹ २५/मिनिकीट १८०००० ४५.००० 
८) कुटको /सावा (२०० Ha / मिनिकोट) ₹ २५/मिनिकीट ९०००० २२.५०० 
९) राजगिरा /बा्टी (१०० ग्रॅम / मिनिकीट) ₹ २५/मिनिकीट ९०००० २२.५०० 
एकूण ४५००००० ७४७.००० 
3) Crop Cafeteria अंतर्गत बियाणे वितरण 
१) खरीप ज्वारी (१०० ग्रॅम / मिनिकीट) 
२) रबी ज्वारी (५० TH / मिनिकीट) 
३) बाजरी (१०० ग्रम / मिनिकीट) 
४) नाचणी (२५ ग्रॅम / मिनिकीट) 
५) वरई (५० ग्रॅम / मिनिकीट) ₹ १००/मिनिकीट (सर्व पिकांसाठी) संख्या | १००००० १००.००० 
६) राळा (५० ग्रम / मिनिकीट) 
७) कोडो मिलेट (५० ग्रॅम / मिनिकीट) 
८) कुटको /सावा (yo ग्रॅम / मिनिकोट) 
९) राजगिरा /बार्टी (२५ ग्रॅम / मिनिकीट) 
एकूण १००००० 400,000 
ब) पीक पद्धतीवर आधारित प्रशिक्षण ₹ १४००० प्रति संख्या | २२८५.०० ३१९.९०० 
क) जनजागृती / प्रचार प्रसिद्धी 
) राज्य स्तरीय कार्यशाळा रुपये ५०.०० लाख /जिल्हा संख्या 2 400,000 
ii) जिल्हा स्तरीय महोत्सव रुपये ४.०० लाख /जिल्हा संख्या ६२ २४८.००० 
ii) रोड शो रुपये १.०० लाख /जिल्हा संख्या द्र ६२.००० 
४) जनजागृती रुपये १.५० लाख /जिल्हा संख्या ६२ ९३.००० 
१) प्रचार प्रसिद्धी रुपये १.५० लाख /जिल्हा संख्या ६२ ९३.००० 
एकूण २५० ५९६.००० 
एकूण फ्लेक्झी घटक १९१२.९०० 
l) एकूण एकंदर पौष्टिक तृणधान्य १२०००.००० 
॥ सन २०२२-२३ चे प्रलंबित दायित्व २६७९.२७५ 
एकूण एकंदर (1 + ll) १४६७९.२७५ 
केंद्र हिस्सा (Go टक्के) | ८८०७.५६५ 
राज्य हिस्सा (४० टक्के) | ५८७१.७१० 


परिशिष्ट-६ 
सन २०२३-२४: अन्न आणि पोषण सुरक्षा अंतर्गत (भात पड क्षेत्रामध्ये कडधान्य उत्पादन वाढ) 


मंजूर लक्षांक 


अ.क्र. तपशील अनुदानाचा दर 
3 भौतिक आर्थिक 


सुधारीत तंत्रज्ञानावर आधारित पीक प्र 


अ) हरभरा रु. ९००० प्रती हे. ८९२.९८० 


एकूण (१) ८९२.९८० 


निविष्ठा वितरण - 


an प्रमाणित बियाणे वितरण 


रु. २५०० प्रती क्विटल किंवा किमतीच्या ५०% जे 


H वर्षाच्या GS वरील वाण) Ul षु ५ 
i) हरभरा (१० वर्षाच्या वरील वाण) ae eee 33.404 


रु. ५००० प्रती क्विटल किंवा किमतीच्या ५०% जे 


ii) हरभरा (१० वर्षाच्या आतील वाण) कमी असेल ते 


१३४.३०० 


एकूण २ (3) १६७.८७५ 


रु. ५०० प्रती हे. किंवा किमतीच्या ५०% जे कमी 
असेल ते 


ब) पीक संरक्षण औषधे 


४५.१२३० 


एकूण२ओते२ब) २१३.००५ 


पीक पद्धतीवर आधारीत प्रशिक्षण रु. १४००० प्रती २०.३०० 


॥ एकूण TRA कडधान्य ११२६.२८५ 


॥ सन २०२२-२३ चे प्रलंबित दायित्व ४२५.२९० 


एकूण एकंदर (।1--॥) १५५१.५७५ 
केद्र हिस्सा (६०%) ९३०.९४५ 


राज्य हिस्सा (४०%) ६२०.६३० 


